अधीक्षक अभियंता, कृष्णा पाणी तंटा लवाद, पुणे 
यांच्या कार्यालयातील व त्याअंतर्गत विभाग 
उपविभाग कार्यालयातील मंजूर नियत अस्थायी 
पदांना दि. ०१/०३/२०२२ ते ३१/०८/२०२२ पर्यंत 
मुदतवाढ मिळणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग, 
शासन निर्णय क्र. मुदत- २०२२/६८/ प्र.क्र. ०९/२०२२/जसंनि 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : १७/०३/२०२२. 
पहावे :- १.शासन निर्णय क्र. पदनि २०२१/१९०/प्र.क्र.३५/२०२१/ GRA, दिनांक ०१/०९/२०२१ . 
२. कृष्णा पाणी तंटा लवाद विशेष कक्ष, पुणे या कार्यालयाचे पत्र जा.क्र.कृपातंलविक/ 
आ-१/२५१/सन २०२२. दिनांक : २८/०२/२०२२. 
३. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दि. २२/०२/२०२२. 

प्रस्तावना:- 

संदर्भाधिन क्र. १ शासन निर्णय दि. ०१/०९/२०२१ अन्वये कृष्णा पाणी तंटा लवाद विशेष कक्ष, 
पुणे त्यांच्या अधिपत्याखालील मंडळ कार्यालय व संकल्पचित्र विभाग, पुणे या विभागासाठी नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील ११८ पदांना दि. ०१/०९/२०२१ ते २८/०२/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. 

वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दि. २२/०२/२०२२ अन्वये 
सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापूर्वी 
आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला 
नाही, अज्ञा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दि. ०१/०३/२०२२ ते ३१/०८/२०२२ या 
कालावधीत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यानुसार कृष्णा पाणी तंटा लवाद 
विशेष कक्ष, पुणे यांच्या अधिपत्याखालील मंडळ कार्यालय व संकल्पचित्र विभाग, पुणे या विभागासाठी 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ११८ पदांना दि. ०१/०३/२०२२ ते ३१/०८/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा 
प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय :- 
१. कृष्णा पाणी तंटा लवाद विशेष कक्ष, पुणे या मंडळ कार्यालयातील प्रपत्र अ नुसार ५४ पदे व 
त्यांच्या अधिपत्याखालील संकल्पचित्र विभाग, पुणे यांच्या कार्यालयातील ६४ असे एकूण नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील ११८पदांना दि. ०१/०३/२०२२ ते ३१/०८/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत- २०२२/६८/ प्र.क्र. ०९/२०२२/जसंनि 


२. सदर आस्थापनेवरील खर्च मागणी क्र. आय-३, (२७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे), 


८० सर्वसाधारण, ८००-इतर खर्च ०८ कृष्णा पाणी विवाद न्यायाधिकरण,(०८)(०१) अधीक्षक 
अभियंता, कृष्णा पाणी विवाद न्यायाधिकरण विशेष शाखा, पुणे (योजनेत्तर) (अनिवार्य) (२७०१ 
९६५५) या लेखाशिर्षाखाली संबंधित वित्तीय वर्षासाठी मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

३. शासन निर्णय वित्त विभागाच्या उक्त संदर्भ क्र. ३ येथील दिनांक 22/02/2022 


रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७४/"५/.॥80/१9॥॥०.00०५.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०२२०३१७१४४९१६९३२७ असा 


आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात आला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 
JAYA P POTDAR: 


(जया पोतदार) 
सोबत : प्रपत्र - अ उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत :- 
१) महालेखापाल १/२, (लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर. 
२) महालेखापाल 9/2, (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर. 
3) मुख्य अभियंता, (जसं) व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 
४) उपसचिव (सेवा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
आंतरवित्त सल्लागार व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
अधीक्षक अभियंता, कृष्णा पाणी तंटा लवाद विशेष कक्ष, पुणे 
कार्यकारी अभियंता, कृष्णा पाणी तंटा लवाद विशेष कक्ष, गट क्र. ४, पुणे 
८) कार्यकारी अभियंता, संकल्पचित्र विभाग,पुणे. 
९) कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे सर्वेक्षण व अन्वेषण विभाग, (कृ.खो.पुणे. 
१०) कोषागार अधिकारी, पुणे. 
११) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
) 
) 


=~ 
yaa) gS 
~ eee ~— ~n_ ~~ ~ ~~ — 


9 


92) कार्यासन आ (प्रशि)//अर्थसंकल्प-१/जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३) जसंनि कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


प्रपत्र - अ 
अधीक्षक अभियंता, कृष्णा पाणी तंटा लबाद विशेष कक्ष, पणे-१. 
मंजूर पदांचा तपशील 
पदांची संख्या 


| 


wo 


g र 
र 
र 
व 


प्रथम लिपीक 
वरिष्ठ लिपीक 


Ei 


"<< 


on | ही 


"७ न 
क| 
व 
es 
pe 
| 
[| 
Lo 
ee 
aS 
2. यै 


पदांची संख्या 


: 


a oe: 
4 
ey 
—a! 
1 आक क 
(का 


a 
ss 


पदांची संख्या 


१ २ 


उपविभागीय अभियंता, उपविभागीय अभियंता 
संकल्पचित्र उप विभाग कनिष्ठ अभियंता 


गट क्र.२, पुणे. कनिष्ठ लिपीक 


एकाक 
nel 


उपविभागीय अभियंता, उपविभागीय अभियंता 
संकल्पचित्र उप विभाग कनिष्ठ अभियंता 


ate 


ns 


as 


उपविभागीय अभियंता, उपविभागीय अभियंता 
संकल्पचित्र उप विभाग कनिष्ठ अभियंता 


उपविभागीय अभियंता, उपविभागीय अभियंता 


संकल्पचित्र उप विभाग कनिष्ठ अभियंता 


संबंधित कार्यालाचे नांव र पदांची संख्या 


२ 


९ 
1: “९ क्क | 2,2 "70७7 अ? 
a 
| 


र 
र 
कणे क्क्लिक्कि २ 


rere र 


wo} “५७५ | wo 


a) | nw 


र 
Tt 
a 
| 


